हातवन बृहत GY पाटबंधारे प्रकल्प ता. व जि.जालना 
या प्रकल्पास रु.२९७.३९ कोटी इतक्या किमतीस प्रथम 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/(५१४/२०१९)/ ल.पा. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ जुले, २०२१ 

पहावे :- 

१) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ ,औरंगाबाद यांचे जा.क्र.गोमपाविम/तां-३ 
/ हातवन बृ.ल.पा./११३९६,दि.२२/११/२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


हातवन बृहत ल.पा.तलाव प्रकल्प ता.व.जि.जालना ही योजना गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद अंतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्रातील असुन जालना जिल्ह्यातील गोदावरी खो-यातील दुधना उपखो-यात 
हातवन गावाजवळील कुंडलिका या नदीवर प्रस्तावित आहे. मंजूर प्रशासकीय मान्यतेनुसार धरणाची एकूण साठवण 
क्षमता १५.०३ दलघमी इतकी आहे. या प्रकल्पाव्दारे जालना तालुक्‍यातील हातवन, हिवरा Ward, कार्ला, 
ममदाबाद, TAL व सोलगव्हाण या ६ गावातील १६९५ हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत २.१७ 
दलघमी पिण्यासाठी पाणी राखीव असून यामुळे जवळपासच्या १८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरूपी 
सुटेल व शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचवण्यास मदत होणार आहे. 


सदर योजनेस गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ.औरंगाबाद यांचे निर्णय क्र.गोमपाविम/प्रमा/ 
ता.-३/हातवान बृ.ल.पा/२ दि.११/०३/२००८ अन्वये रु.५३.३७ कोटी इतक्या रकमेस दरसूची वर्ष २००७-०८ नुसार 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाचे सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारीत 
रू. २९७.३९ कोटी इतक्या किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावावर राज्यस्तरीय तांत्रिक 
सल्लागार समिती च्या दि.३०/०८/२०१९ रोजी संपन्न झालेल्या १३६ व्या बैठकीन्वये निर्णयार्थ सादर केलेला होता. 


त्यानुसार एकूण रु. २९७.३९ कोटी (दरसूची २०१७-१८) इतक्या किंमतीचा प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेच्या विचारार्थ सादर केला होता. 


हातवन बृ.ल.पा.प्रकल्प ता.जि.जालना हा प्रकल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट आहे. 
प्रकल्पाच्या किमतीत झालेली वाढ ही फक्त भूसंपादनाबाबतचा नवीन कायदा २०१३ आल्याने झालेली आहे. याचा 
विचार करता सदर प्रकल्प मापदंड पूर्ण करत नसला तरी खास बाब म्हणून १५.०३ दलघमी या साठवण क्षमतेसह 
हातवन बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. व जि.जालना या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची २०१७-१८ वर 
आधारित रु.२९७.३९ कोटी इतक्या किंमतीस मा.मंत्रीमंडळ बैठक दिनांक २३/०६/२०२१ मधील मान्यतेनुसार 
प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय खालीलप्रमाणे घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


हातवन बृ.ल.पा.प्रकल्प ता.जि.जालना, या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची २०१७-१८ वर आधारित 
रु.२९७.३९ कोटी(दोनशे सत्यान्नव कोटी,एकोनचाळीस लक्ष फ़क्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण 
रु.२९१.५४ कोटी व अनुषंगीक खर्च रू. ५.८५ कोटी) खालील अटींच्या अधीन राहून प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत 
जोडला आहे. 


१) संपूर्ण प्रकल्प हा प्रस्तावित प्रथम सु.प्र.मा.किंमतीच्या मर्यादेत करण्याची जबाबदारी/हमी महामंडळाची 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/(५१४/२०१९)/ ल.पा. 


२) सदर प्रकल्पाच्या प्रथम सु प्र मा प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. 
३) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण 
अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात जलसंपदा विभागाने प्रचलित शासन निर्णय, नियम, 
७५७ ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे व याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहील. 
४ सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपद्धतीत अनियमितता झाल्या 
असतील, कोणतीही नियमबाहय कार्यवाही करण्यात आली असेल अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाळा निर्माण 
होण्याची हाक्यता असेल SAM कोणत्याही बाबींना शासनाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही व 
अशी कोणतीही सहमती / मान्यता झासनाने प्रस्तुत प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही. अशा प्रत्येक प्रकरणी व 
अशा प्रत्येक बाबीवर महामंडळाने विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सक्षम Waa मान्यता घेणे आवश्‍यक 
राहील.याबाबतची संपूर्णपणे जबाबदारी महामंडळाची राहील. 
५) प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पाबाबत सुरु असलेल्या अथवा भविष्यात 
उद्भवणाऱ्या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही, ती कार्यवाही तशीच चालू 
ठेवावी. 
६) सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी अथवा निविदाविषयक क्षेत्रीय स्तरावरील 
निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. तसेच सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देणारे प्राधिकारी हे झालेल्या क्षेत्रीय निर्णयास व अनियमिततेस जबाबदार नसतील 
याबाबतची जबाबदारी निर्णय घेणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील, sen तांत्रीक व निविदा विषयक 
प्रकरणांची तपासणी त्यावेळी प्रचलित शासन निर्णयानुसार करणे आवश्‍यक असून याची सर्वस्वी जबाबदारी 
महामंडळाची राहील. 
७) सदर प्रकल्पावर लाभधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात यावी. 
या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
८०-सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००)(०४) गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९९२) लहान पाटबंधारे (कार्यक्रम) ५४ गुंतवणूका "या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय दिनांक २३/०६/२०२१ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाचे निर्णयाच्या अनुषंगाने तसेच 
नियोजन विभागाच्या (कार्यासन १४३४) अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४३४/का.१४३४/२०२०, दिनांक १९/१०/२०२० 
अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या (कार्यासन व्यय १२) अनौपचारिक संदर्भ क्र१६३/व्यय-१२/२०२० दिनांक 
०३/११/२०२० अन्वये सहमती दिलेली आहे. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यता नोंदवहीत २१२ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७०८१६३८१७२७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Atul Ashok Kapole 


Atul Ashok Kapole DN: CN = Atul Ashok Kapole, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 
Date: 2021.07.08 17:56:57 +05'30' 


(अतुल अशोक कपोले) 
मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/(५१४/२०१९)/ ल.पा. 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

९. जिल्हाधिकारी, जालना 

१०. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
११. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१२. मुख्य अभियंता(जसं, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 

१३. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. उपसचिव (Pag), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१५. अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 

१६. अर्थ शाखा-१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१७. ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/(५१४/२०१९)/ ल.पा. 


परिशिष्ट-अ 
हातवन बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. व जि.जालना या प्रकल्पास रु.२९७.३९ कोटी इतक्या किमतीस प्रथम सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१९/(५१४/२०१९)/ ल.पा. दिनांक: ०८/०७/२०२१ चे परिशिष्ट 
उपशिर्षनिहाय तरतूदी 
(किंमत रू. कोटी) 
= मंजूर मुळ प्रमा नुसार प्रस्तावित प्रथम सुप्रमानुसार 
अ.क्र (दरसूची २००७-२००८) (दरसूची २०१७-२०१८) 
(&)शीर्षकामे 
१) अ-प्राथमिक ०.०८ ०.१५ 
2) ब-भूसंपादन 
i) भूसंपादन १२.८२ २२३.२५ 
॥) पुनर्वसन डं १२.६४ 
एकूण १४.८२ २३५.८९ 
३) सी-मुख्य कामे २३.१८ ५०.७७ 
छो डी - विमोचक ०.६ ०.३ 
4) के - इमारती ०.०३ ०.०५ 
&) एम-वृक्षारोपण ०.०५ ०.०८ 
(9) ओ-संकिर्ण ०.०३ ४.१ 
८) पी- देखभाल व दुरुस्ती ०.०३ ०.०५ 
९) आर- दळणवळण fF to ०.१५ 
एकूण(१) : ३८.९२ २९१.५४ 
(8)कालवे व वितरण व्यवस्था 
१) अ-प्राथमिक ०.०३ PF 
2) ब-भूसंपादन ०.६ Po 
3) डी - विमोचक ०.३५ Fo 
छो इ-प्रपात ०.२ Po 
4) एफ़-आर.एच.टी. वर्क्स ०.५ Fo 
&) जी-पूल ०.५ शिका 
(9) एच - ओलांडे ०.३५ Fo 
८) के - इमारती ०.०२ [11 0_| 
९) एल- मातीकाम २.०५ a 
१०) निवडक अस्तरीकरण ०.०५ Po 
११ । एम-वृक्षारोपण ०.०२ Fo 
92) | ओ-संकिर्ण 0,02 PF ol 0_| 
१३) | पी- देखभाल व दुरुस्ती ०.०२ Fo 
१४ | आर- दळणवळण ०.०५ Po 
१५ । वितरण प्रणाली १.०२ PF 
4g) | ]ोतचारी १.०२ PF 
१७ | ड्रेनेज ०.१४ a 
१८) | बंद नलिका प्रणाली Fos Fol 
१९) | मोजमाप यंत्रे ०.०२ Fo 
२० | Ha qey a ०.०४ Fo 
एकूण(8): ७ शिका 
एकूण बांधकामे (A+B): ४५.९२ २९१.५४ 
ईटीपी चार्जेस ७.४५ ५.८५ 
प्रकल्प एकूण : ५३.३७ २९७.३९ 
Atul Ashok Kapole : 
(अतुल अशोक कपोले) 


मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


